महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक:- इएसटी-१०२१/प्र.क्र.०७/का.१४२७ 
नियोजन विभाग, सहावा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


स्थायित्व प्रमाणपत्र 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: स्थाप्रप-१४१४/(प्र.क्र.७३/१४)/१३-अ, 
दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१४ मधील सूचना क्र.१ येथे विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या सर्व शार्ती अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील खाली नमूद करण्यात आलेल्या अस्थायी शासकीय 
अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत पूर्ण झालेल्या आहेत आणि त्यानुसार ते अधिकारी आव्यक त्या सर्व प्रयोजनार्थ 
त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर स्तंभ-४ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकापासून स्थायी 


शासकीय अधिकारी म्हणून समजले जाण्यास पात्र आहेत असे याव्दारे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


अ. शासकीय अधिकाऱ्यांचे नांव व ज्या पदावर स्तंभ क्र.२ मधील । स्थायित्व लाभाचा 


क्र. 


सध्याचे पदनाम 


अधिकाऱ्यास स्थायित्व 
प्रमाणपत्र देण्यात येते ते 
पदनाम 


दिनांक 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


श्री. राजू गंगाधर ढोकणे, सहायक जिल्हा 
नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन 
समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय,परभणी 


संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी 
अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 


09.03.2098 


श्री.सचिन मारुती माघाडे, 

सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, पालघर 


संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी 
अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 


१०.०२.२०१९ 


श्री.सतिठा वसंत रास्ते, 

सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी 
(मानव विकास), मानव विकास समिती, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर 


संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी 
अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 


99.02.2098 


श्री सुधिर रामचंद्र अडसूळ, 
जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, अहमदनगर 


संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी 
अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 


99.02.2098 


4 


श्री.स्वप्निले दिलीप कोरडे, सहायक 
प्रकल्प अधिकारी (स), जिल्हा ग्रामिण 
विकास यंत्रणा, पुणे 


संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी 
अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 


१५.०२.२०१९ 


श्रीमती प्राजक्ता विलासराव साळुंखे, 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, कोल्हापूर 


संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी 
अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 


१८.०४.२०१९ 


शासन प्रमाणपत्र क्रमांकः इएसटी-१०२१/प्र.क्र.०७/का.१४२७ 


२. उपरोक्त परिच्छेद क्रमांक १ मधील अ.क्र. ६ येथील श्रीमती प्राजक्ता विलासराव साळुंखे, यांचा 
नियुक्‍ती दिनांक २५.०२.२०१६ आहे. श्रीमती साळुंखे, यांनी त्यांच्या परिवीक्षाधीन कालावधीमध्ये एकूण 
४१७ दिवसांची रजा उपभोगलेली आहे. त्यामुळे त्यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी हा दिनांक १८.०४.२०१९ 
रोजी संपुष्टात आळा आहे. सदर कालावधी हा त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून 3 वर्षापेक्षा जास्त 
आहे. त्यामुळे श्रीमती साळुंखे, यांच्या प्रकरणी त्यांचा स्थायीत्व लाभ देण्याचा दिनांक हा परिवीक्षाधीन 


कालावधी संपुष्टात आल्याचा दिनांक म्हणजेच दि. १८.०४.२०१९ असा नमूद करण्यात आला आहे. 


३. सामान्य प्रशासन विभाग, परिपत्रक क्रमांक: स्थाप्रप्र-१४१५/(प्र.क्र.९७/१५)/१३-अ, 
दिनांक २१.०८.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन हे स्थायित्व 


प्रमाणपत्र अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग) यांच्या मान्यतेने देण्यात येत आहे. 


8. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर प्रमाणपत्र उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२९१११४१११३१६ असा आहे. हे प्रमाणपत्र डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS DNYANOBA LAD 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=032607e9d41d41 18da0f5f56ec3bafc0cd36444e7884869 lec 
5c4609ff36c6b0, 


pseudonym=1BBB431FA97E720E6C6B985E9DC9D26CFESE880D, 
D N YA N O BA LA D serialNumber=A2939F426B7A0C7B7ADCBDB9EF405DFECDOB88D1E9 

4A1818DAF4B9F 1 D6ACEC4B, cn=VILAS DNYANOBA LAD 

Date: 2022.03.29 12:53:44 +05'30' 


(विलास लाड) 
दिनांक : २९ मार्च, २०२२. कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) संचालक, अर्थ व साख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, याबाबतची नोंद संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सेवापुस्तकात 
नोंदविण्याबाबत उचित कार्यवाही करावी. 
२) संबंधित अधिकारी. (मार्फत:- अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 
3) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


